राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणांतर्गत 
१३-कार्यालयीन खर्च, १७-संगणक खर्च व 
२८- व्यावसायीक सेवा या उद्दीष्टांकरीता निधी 
BDS प्रणालीवर उपलब्ध करून देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- अर्थसं -०२२२/ प्र.क्र.३५/१३-स 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०७ मार्च, 2022 


वाचा :- 


१.राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा.क्र.रासनिप्रा/ लेखा/ 
कक्ष-१५/ तरतूदवितरण/ १२४०/२०२२, दिनांक ११.०२.२०२२ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालयासाठी मागणी क्रमांक 
व्ही-२, मुख्यश्ीर्ष २०७०, इतर प्रशासनिक सेवा, ००,८००, इतर खर्च, (००)(०१) राज्य सहकारी 
निवडणूक (२०७० ०८८२) प्राधिकरण (अनिवार्य) या लेखाशिर्षाखाळी उद्दीष्ट१३- कार्यालयीन खर्च, 
उद्दीष्ट १७- संगणक खर्च व उद्दीष्ट -२८ व्यावसायीक सेवा अंतर्गत अनुक्रमे ९०%, ७५%, ८५% इतका 
निधी वितरीत करण्यात आला होता. त्यानुषंगाने आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी मूळ अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीमधील उर्वरित अनुक्रमे १०%, २५%, १५% इतका निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत वित्त 
विभागास विनंती करण्यात आली होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालयासाठी मागणी क्रमांक 
व्ही-२, मुख्यश्ीर्ष २०७०, इतर प्रशासनिक सेवा, ००,८००, इतर खर्च, (००)(०१) राज्य सहकारी 
निवडणूक (२०७० ०८८२) प्राधिकरण (अनिवार्य) या लेखाशिर्षाखाळी उद्दीष्ट१३- कार्यालयीन खर्च, 
उद्दीष्ट १७- संगणक खर्च व उद्दीष्ट -२८ व्यावसायीक सेवा यासाठी उर्वरित अनुक्रमे १०%, २५%, 
१५% एकूण बाबनिहाय १००% इतका निधी बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करण्यात आला आहे. 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र. १०९/२०२२/व्यय-२, दिनांक १७.०२.२०२२ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं -०२२२/ प्र.क्र.३५/१३-स 


> सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०३०७१७१२५७२३०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Chaudhary Anil 
Jayaram 


exv>og 


e9bbd 1 Sbed87dbd08ef779ct1b85a4020339eb1c2e 
cn=Chaudhary Anil Jayaram 
5:43 +05'30' 


(अनिल ज. चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


3% 


प्रति, 


) सचिव, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, पुणे. 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई. 
३) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
) 

) 


अवर सचिव (994), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्राळय,मुंबई. 
उप सचिव (व्यय-२) व (अर्थ-१३), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रत, 
१. मा.प्रधान सचिव (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय 
सहाय्यक. 
२. निवडनस्ती कार्यासन १३स. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


